RNI No. MAHBIL / 2009/29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ५, अंक ४८ ] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४, २०१९ / अग्र. ७-१३, शके १९ ४१ [ पृष्ठे १००, किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


HIGH COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE , BOMBAY 


Read : Section 8 - A of Legal Services Authorities Act, 1987 read with Regulation 6 of 

the Maharashtra State Legal Services Authority Regulations 1998 . 


NOMINATION 


No. HCLSC /LA /2019 /6097.- The Hon ble the Chief Justice and Patron - in -Chief, Maharashtra State 
Legal Services Authority has been pleased to nominate Hon ble Shri Justice B. P. Dharmadhikari , 
a sitting Judge of the Bombay High Court as Chairman of High Court Legal Services Committee , 
Mumbai for the purpose of exercising such powers and performing such functions as prescribed under 
regulation 5 of the Maharashtra State Legal Services Authority Regulations , 1998 with immediate effect. 


Bombay , 
dated 18th November 2019 . 


SHIVAJI R. SALUNKHE , 

Secretary , 
High Court , Legal Services Committee , Bombay . 


( १ ) 


भाग एक ( म.उ.वि . )- १ 


२ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४, २०१९ / अग्र ७-१३, शके १९ ४१ 

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , यवतमाळ यांजकडून 
वाचावे.- (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक 

एडीएम / १८४ / १५६ ( २), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५ / प्र.क्र .१२०/ १५ -स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँक / डी -४ / ना.पत / क.१५६/ प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / ना.पतसंस्था / का.क.१५६ / ११ , दिनांक २१ नोव्हेंबर 

२०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे 

आदेश . 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/ स.आ .५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१७ , 

दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.पतसंस्था/ 

स.आ.- ५ / खर्च वसुली आदेश / २०१८ / ८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( ८ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पुसद यांचे कार्यालयीन पत्र क्र . निरंक / २०१९ , दिनांक १२ जून २०१९ अन्वये 

अध्यक्ष, डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुसद , र.नं. ६८२ यांचेकडील दिनांक ३ जून 
२०१९ रोजीच्या पत्राने संस्थेच्या वसुली अधिकारी नियुक्ती बाबत प्राप्त प्रस्ताव व संस्थेच्या संचालक मंडळ यांची 
सभा दिनांक २१ एप्रिल २०१ ९ रोजीचा ठराव क्र . ३ ची सत्यप्रत . 

आदेश 
क्रमांक जिउनि - यवत / वि .२ / क .१५६/ २४२५ / २०१९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६( १) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , अर्चना माळवे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , यवतमाळ , या आदेशान्वये 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुसद , र.नं. ६८२ या संस्थेच्या संचालक मंडळ यांची सभा दिनांक २१ एप्रिल 
२०१ ९ रोजीचे ठरावामध्ये 

नमूद कर्मचारी / अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान 
करीत आहे : 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . उत्तम चंदू पवार 

विशेष वसुली अधिकारी पुसद तालुक्यापुरते 
वरीलप्रमाणे वाचा क्र . (५ ) नुसार संस्थेच्या वसुली अधिकाऱ्यांना याबाबत सूचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा 
कर्जदाराकडील ताबा, जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत घेऊ नये . 

वरील प्रमाणे अधिकार खाली नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहून प्रदान करण्यात आलेले आहेत : 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतूदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून 
घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, ९ ८ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात अ-३ , अ-४ , व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग , अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास सादर करावी. 


अ.क्र . 


१ 


व्यवस्थापक 


३ 


- 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४, २०१९ / अग्र ७-१३, शके १९ ४१ 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यांस प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना “ अ -१”, “ अ-२ ” व “ अ-४ ” सोबत जोडलेला आहे. 

( ६ ) “ मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर ” या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी 

सहकारी बँक / 
पतसंस्था 

असा फलक लावता येऊ शकेल . 
( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १३) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली 
अधिकाऱ्यांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचे/ पतसंस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा 
वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १४ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


यवतमाळ , 
दिनांक २८ जून २०१ ९ . 


अर्चना माळवे, 
जिल्हा उप निबंधक, 
सहकारी संस्था , यवतमाळ . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४, २०१९ / अग्र ७-१३, शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे ( १) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ-५/ खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती/ २०१८ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) व्यवस्थापक , महिला मर्चेट नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कराड, जि . सातारा यांचा दिनांक २० मे २०१ ९ 

चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव. 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था/ स.आ-५ / का.क.१५६ / महिला मर्चेट ना सह / १९ / १७७ ९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या महिला मर्चेट नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कराड, जि . सातारा , या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१ ) व नियम , १९ ६१ 
मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


१ 


अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचाहुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . बाळासाहेब शिवराम माने वसुली अधिकारी 

विशेष वसुली व 

संस्थेच्या मंजूर 
विक्री अधिकारी . 

कार्यक्षेत्रापुरते . 
अटी .. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्जवसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ महिला मर्चट नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कराड, 

” असा फलक लावता येऊ शकेल. 


जि . सातारा , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०१९ / अग्र ७-१३, शके १९ ४१ 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे , 
दिनांक ४ जून २०१ ९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४, २०१९ / अग्र ७-१३, शके १९ ४१ 

कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० जून २०१९ . 

अधिसूचना 
क्रमांक कृषिआ -३२१ ९ /प्र. क्र . १०१ /१६- अ.- कृषि विभागाच्या अखत्यारीतील कृषि आयुक्तालयाच्या अधिनस्त विविध क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये 
खालील विवरणपत्रामध्ये नमूद अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र कृषि सेवा गट -ब ( कनिष्ठ) मधील पदावर नामनिर्देशनाने, त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार ग्रहण 
केल्यापासून दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती 

विवरणपत्र 


अ.क्र . अधिकाऱ्यांचे नाव मराठी भाषा व विहित 

हिंदी भाषा परीक्षा संगणक 
उत्तीर्ण होण्यातून परीक्षा 
सूट 

उत्तीर्ण 


विहित विभागीय मूल्यनिर्धारण 
लेखा परीक्षा अहवाल व 
उत्तीर्ण गोपनीय 


विभागीय 
चौकशीबाबत 
सद्यःस्थिती 


परिविक्षा 
कालावधी 


दिर्घ 
मुदतीच्या 
तत्त्वावर 
नियुक्ती , 
दिनांक 


अहवाल 
प्रतवारी 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


( ९ ) 


१ . 


श्री . नवनाथ 


३ सप्टेंबर 


उत्तीर्ण 
६ डिसेंबर 


२२ ऑगस्ट २०१४ प्रस्तावित / 
ते ३१ मार्च २०१५ प्रलंबित 


नाना 


मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
सूट आदेश दिनांक जानेवारी , 
२७ मार्च २०१७ २०१३ 
व हिंदी भाषा परीक्षा 


२२ ऑगस्ट 
२०१४ ते 
२ सप्टेंबर 


२०१६ 


साबळे 


२०१७ 


अत्युत्कृष्ट “ अ + " नाही . 


( म . पू.) 


२०१६ 


१ एप्रिल २०१५ 
ते ३१ मार्च २०१६ 


सूट दिनांक 


१६ ऑगस्ट २०१७. 


उत्कृष्ट " अ " 


१ एप्रिल २०१६ 
ते ३१ मार्च २०१७ 


अत्युत्कृष्ट " अ " 


२. श्री . 

शत्रुघ्न 
तात्याराम 
म्हेत्रे 


उत्तीर्ण 
६ डिसेंबर 


६ जून २०१३ ते प्रस्तावित / 
३१ मार्च २०१४ प्रलंबित नाही . 


६ मार्च २०१३ ते १८ 
१७ ऑगस्ट २०१५ ऑगस्ट 


२०१७ 


मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
सूट आदेश दिनांक एप्रिल, 
३ जानेवारी २०१४ २०० ९ 
व हिंदी भाषा परीक्षा 
उत्तीर्ण आदेश दिनांक 
३ जानेवारी २०१४ . 


उत्कृष्ट " अ " 


२०१५ 
( म.पू.) 


१ एप्रिल २०१४ 
ते ३१ मार्च २०१५ 


उत्कृष्ट " अ " 


१ एप्रिल २०१५ 
ते ३१ मार्च २०१६ 


उत्कृष्ट " अ " 


१४ 


३. श्री . प्रविण 

पोपट 
मुंढे 


उत्तीर्ण 
२१ एप्रिल 


१४ जून २०१३ ते 
१३ जून २०१५ 


जून 


२०१५ 


मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
सूट आदेश दिनांक मार्च, 
२४ ऑक्टोबर २०१७ २००५ 
व हिंदी भाषा परीक्षा 
सूट दिनांक 
२० नोव्हेंबर २०१७ 


उत्कृष्ट " अ " 


२०१५ 


( म . पू .) 


१४ जून २०१३ ते 

प्रस्तावित / 
३१ मार्च २०१४ प्रलंबित 

नाही. 
१ एप्रिल २०१४ 
ते ३१ मार्च २०१५ 
“ ब + "निश्चित चांगली 
१ एप्रिल २०१५ 
ते ३१ मार्च २०१६ 


उत्कृष्ट " अ " 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४, २०१ ९/ अग्र ७-१३, शके १९ ४१ 


७ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


४ . 


कु . रतनबाई 


४ 


उत्तीर्ण 
२१ एप्रिल 


३१ मे २०१३ ते 
३ जुलै २०१५ 


जुलै 


मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
सूट आदेश दिनांक जून- जुलै 
१ जानेवारी २०१६ २००८ 
व हिंदी भाषा परीक्षा 


विठ्ठलराव 
जगदाळे 


२०१५ 


३१ मे २०१३ ते प्रस्तावित / 
३१ मार्च २०१४ 

प्रलंबित 
अत्युत्कृष्ट " अ " नाही . 
१ एप्रिल २०१४ 
ते ३१ मार्च २०१५ 


२०१५ 


( म . पू . ) 


सूट दिनांक 


२२ ऑगस्ट २०१६ 


उत्कृष्ट " अ " 


१ एप्रिल २०१५ 
ते ३१ मार्च २०१६ 
" ब + "निश्चित चांगली 


५ . 


श्री . संतोष 


उत्तीर्ण 


२२ मे २०१३ ते 
२६ जुलै २०१५ 


२७ 
जुलै 


मधुकर 


२१ एप्रिल 


मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
सूट आदेश दिनांक एप्रिल , 
२४ ऑक्टोबर २०१७ २००६ 
व हिंदी भाषा परीक्षा 


पवार 


२०१५ 


२०१५ 


( म . पू .) 


२२ मे २०१३ ते प्रस्तावित / 
३१ मार्च २०१४ प्रलंबित 
" ब "निश्चित चांगली नाही . 
१ एप्रिल २०१४ 
ते ३१ मार्च २०१५ 
" ब " चांगला 
१ एप्रिल २०१५ 
ते ३१ मार्च २०१६ 


सूट दिनांक 


२० नोव्हेंबर २०१७ 


उत्कृष्ट " अ " 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना राजपत्रित अधिकाऱ्यांकरिता विहित असलेली मराठी भाषा व हिंदी भाषा उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात आली 
असून त्यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांकरिता विहित केलेली विभागीय लेखा परीक्षा व संगणक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्यांचा परिविक्षा 
कालावधीतील गोपनीय अभिलेख व कामाचा मूल्यनिर्धारण अहवाल चांगला आहे. त्यांचेविरुद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी प्रस्तावित / प्रलंबित 
नाही . 

३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी वरील विवरणपत्रातील स्तंभ-८ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकाला समाप्त करण्यात येत असून 
त्यांची स्तंभ -९ मध्ये नमूद दिनांकापासून महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट -ब ( कनिष्ठ ) संवर्गातील पदावरील तात्पुरती स्थानापन्न नियुक्ती दिर्घ मुदतीच्या 
तत्त्वावर पुढे सुरू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना अर्जुन , 
कार्यासन अधिकारी 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०१९ / अग्र ७-१३, शके १ ९ ४१ 

कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० जून २०१९ 

अधिसूचना 
क्रमांक आकृवि -३६१४ / प्र. क्र . १३/ १५ - अ.- दिनांक २१ ऑगस्ट २०१४ अन्वये खालील विवरणपत्रामध्ये नमुद अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र 
कृषि सेवा गट -ब मधील पदावर नामनिर्देशनाने, त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्यापासून दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीसाठी नियुक्ती 
करण्यात आली होती : 


अ.क्र . अधिकाऱ्यांचे नाव मराठी भाषा व 

हिंदी भाषा परीक्षा 
उत्तीर्ण होण्यातून 
सूट 


विहित 
संगणक 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 


विहित विभागीय मूल्य निर्धारण 
लेखा परीक्षा अहवाल व 
उत्तीर्ण गोपनीय 


परिविक्षा 
कालावधी 


विभागीय 
चौकशीबाबत 
सद्यःस्थिती 


दीर्घ 
मुदतीच्या 
तत्वावर 
नियुक्ती , 
दिनांक 


अहवाल 
प्रतवारी 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


१ . 


२५ ऑगस्ट 


श्री . नितीन 
पंडीत 
कांबळे 


( ३ ) 

( ४ ) 
मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
सूट आदेश दिनांक डिसेंबर , 
२१ ऑक्टोबर २०१५ २०१५ 
व हिंदी भाषा परीक्षा 


उत्तीर्ण 
६ डिसेंबर, 
२०१७ 


२५ ऑगस्ट 

२०१४ ते 
२४ ऑगस्ट 


२०१६ 
( म . पू.) 


२०१६ 


सूट दिनांक 


२८ ऑक्टोबर २०१५ . 


२५ ऑगस्ट २०१४ प्रस्तावित / 
ते ३१ मार्च २०१५ प्रलंबित 
ब +निश्चित नाही . 
चांगली. 
१ एप्रिल २०१५ 
ते ३१ मार्च २०१६ 
उत्कृष्ट 
१ एप्रिल २०१६ 
ते ३१ मार्च २०१७ 
उत्कृष्ट 
२६ ऑगस्ट २०१४ प्रस्तावित / 
ते ३१ मार्च २०१५ प्रलंबित 
उत्कृष्ट 

नाही . 
१ एप्रिल २०१५ 
ते ३० डिसेंबर २०१५ 
उत्कृष्ट 
१ जानेवारी २०१६ 
ते ३१ मार्च २०१६ 


२ . 


कु . संजीवनी 


उत्तीर्ण 
६ डिसेंबर 


राधेशाम 
कणखरे 


२०१७ 


मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
सूट आदेश दिनांक ऑक्टोबर , 
३१ डिसेंबर २०१६ २००७ 
व हिंदी भाषा परीक्षा 
दिनांक 
२९ जानेवारी २०१७ . 
घेण्यात आलेल्या परीक्षेत 
उत्तीर्ण झाल्या आहेत . 


२६ ऑगस्ट २०१४ ते १ ९ 
२५ ऑगस्ट २०१६ नोव्हेंबर 
८५ दिवस रजा २०१६ 
त्यामुळे देय 

( म.पू.) 
दिनांकास समाप्त 


न होता वाढवून 


दिनांक १८ नोव्हेंबर 
२०१६ ( म.नं. ) रोजी 
समाप्त होतो. 


प्रमाणपत्र 


१ एप्रिल २०१६ 
ते ३१ मार्च २०१७ 


उत्कृष्ट 


३ . 


कु . स्मिता 


उत्तीर्ण 
६ डिसेंबर 


चंद्रकांत 
धावडे. 


मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
सूट आदेश दिनांक ऑगस्ट , 
१ जानेवारी २०१६ २०११ 
व हिंदी भाषा परीक्षा 


२०१७ 


( म . पू .) 


२५ ऑगस्ट २०१४ प्रस्तावित / 
ते ३१ मार्च २०१५ प्रलंबित 
ब चांगला नाही . 
१ एप्रिल २०१५ 
ते ३१ मार्च २०१६ 
उत्कृष्ट 
१ एप्रिल २०१६ 
ते ३१ मार्च २०१७ 


सूट दिनांक 


२५ ऑगस्ट २०१४ ते १७ 
२४ ऑगस्ट २०१६ ऑक्टो . 
५३ दिवस रजा २०१६ 
त्यामुळे देय 
दिनांकास समाप्त 
न होता वाढवून दि . 
१६ ऑक्टोबर २०१६ 
( म.न. ) रोजी 
समाप्त होतो. 


१ जानेवारी २०१६ 


उत्कृष्ट. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्र ७-१३, शके १९ ४१ 


९ 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांना राजपत्रीत अधिकाऱ्यांकरिता विहित असलेली मराठी भाषा व हिंदी भाषा उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात आली 

असून 
त्यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांकरिता विहित केलेली विभागीय लेखा परीक्षा व संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे . त्यांचा परिविक्षा कालावधीतील 
गोपनीय अभिलेख व कामाचा मूल्यनिर्धारण अहवाल चांगला आहे. त्यांचे विरुद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी प्रस्तावित / प्रलंबित नाही. 

उपरोक्त अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी वरील विवरणपत्रातील स्तंभ-८ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकाला समाप्त करण्यात येत असून 
त्यांची स्तंभ-९ मध्ये नमूद दिनांकापासून महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट - ब पदावरील तात्पुरती स्थानापन्न नियुक्ती दीर्घ मुदतीच्या तत्त्वावर पुढे सुरू 
ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अ . 


साखरकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


भाग एक ( म.उ.वि .) - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्र ७-१३, शके १ ९ ४१ 

कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० जून २०१ ९ 

अधिसूचना 
क्रमांक आकृवि .३६१३/ प्र. क्र . ७४ / १५ - ओ.- दिनांक १३ मे २०१३ अन्वये खालील विवरणपत्रामध्ये नमूद अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र कृषि 
सेवा गट - अ मधील पदावर नामनिर्देशनाने, त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्यापासून दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात 
आली होती : 
अ.क्र . अधिकाऱ्यांचे नाव मराठी भाषा व विहित विहित विभागीय मूल्यनिर्धारण विभागीय परिविक्षा 

दीर्घ 
हिंदी भाषा परीक्षा संगणक लेखा परीक्षा अहवाल व 

चौकशीबाबत कालावधी मुदतीच्या 
उत्तीर्ण होण्यातून परीक्षा उत्तीर्ण गोपनीय 

सद्य :स्थिती 
सूट उत्तीर्ण अहवाल 

नियुक्ती 
प्रतवारी 

दिनांक 


तत्वावर 


६ डिसेंबर 


ते १७ जून 


सूट दिनांक 


त्यामुळे देय 


( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) ( ७ ) 

( ८ ) ( ९ ) 
१ . श्री . अनिल मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण उत्तीर्ण 

१८ जून २०१३ प्रस्तावित / १८ जून २०१३ १ जुलै 
प्रमोद सूट आदेश दिनांक एप्रिल, ते ३१ मार्च २०१४ प्रलंबित 

२०१५ 
गवळी. २ ऑगस्ट २०१४ २०० ९ . २०१७ . 

उत्कृष्ट 

नाही . २०१५ 

( म . पू.) 
व हिंदी भाषा परीक्षा 

१ एप्रिल २०१४ 

१३ दिवस रजा 
ते ३१ मार्च २०१५ 

त्यामुळे देय 
२ ऑगस्ट २०१४ . 

उत्कृष्ट 

दिनांकास समाप्त 
१ एप्रिल २०१५ 

न होता वाढवून 
ते ३१ मार्च २०१६ 

दि . ३० जून २०१५ ( म.नं. ) 
उत्कृष्ट. 

रोजी समाप्त होतो. 
२. श्री . विजयकुमार मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण उत्तीर्ण १६ मे २०१३ ते प्रस्तावित / १६ मे २०१३ ते २४ 
रखमाजी सूट आदेश दिनांक नोव्हेंबर , ६ डिसेंबर 

३१ मार्च २०१४ प्रलंबित नाही . १५ मे २०१५ जून 
राऊत . २३ जून २०१६ २०१२. २०१७ . 

अत्युत्कृष्ट 

३ ९ दिवस रजा २०१५ 
व हिंदी भाषा परीक्षा १ एप्रिल २०१४ 

( म.पू.) 
ते १८ ऑगस्ट २०१४ 

दिनांकास समाप्त 
२४ जून २०१६ . 

प्रमाणपत्र ( २ ) 
१ ९ ऑगस्ट २०१४ 

दिनांक २३ जून 
ते ३१ मार्च २०१५ 

२०१५ ( म.नं. ) रोजी 
अत्युत्कृष्ट 

समाप्त होतो. 
१ एप्रिल २०१५ 
ते ३१ मार्च २०१६ 

अत्युत्कृष्ट. 
२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना राजपत्रीत अधिकाऱ्यांकरिता विहित असलेली मराठी भाषा व हिंदी भाषा उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात आली 
असून त्यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांकरिता विहित केलेली विभागीय लेखा परीक्षा व संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्यांचा परिविक्षा 
कालावधीतील गोपनीय अभिलेख व कामाचा मूल्यनिर्धारण अहवाल चांगला आहे. त्यांचे विरुद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी प्रस्तावित / प्रलंबित 
नाही. 

३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी वरील विवरणपत्रातील स्तंभ-८ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकाला समाप्त करण्यात येत असून 
त्यांची स्तंभ-९ मध्ये नमूद दिनांकापासून महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- अ पदावरील तात्पुरती स्थानापन्न नियुक्ती दीर्घ मुदतीच्या तत्वावर पुढे सुरू 
ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


सूट दिनांक 


न होता वाढवून 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ . नि . साखरकर, 
शासनाचे अवर सचिव. 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४, २०१९/ अग्र ७-१३, शके १९ ४१ 

कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २४ जून २०१९ 

अधिसूचना 
क्रमांक आकृवि -३६१३ /प्र. क्र . ७४ / १५ - ओ.- दिनांक १३ मे २०१३ अन्वये खालील विवरणपत्रामध्ये नमुद अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र कृषि 
सेवा गट - अ मधील पदावर नामनिर्देशनाने, त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्यापासून दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात 
आली होती : 


अ.क्र . अधिकाऱ्यांचे नाव मराठी भाषा व विहीत 

हिंदी भाषा परीक्षा संगणक 
उत्तीर्ण होण्यातून 

परीक्षा 
सूट 

उत्तीर्ण 


विहीत विभागीय मूल्यनिर्धारण 
लेखा परीक्षा अहवाल व 
उत्तीर्ण गोपनीय 


विभागीय 
चौकशीबाबत 
सद्यःस्थिती 


परिविक्षा 
कालावधी 


दीर्घ 
मुदतीच्या 
तत्वावर 
नियुक्ती 
दिनांक 


अहवाल 
प्रतवारी 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


( ९ ) 


१ . 


श्री . निलेश 


उत्तीर्ण 
६ डिसेंबर 


भास्कर 


ते ५ जून 


मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
सूट आदेश दिनांक एप्रिल, 
११ फेब्रुवारी २०१५ २००९ 
व हिंदी भाषा परीक्षा 


भागेश्वर 


२०१७ 


६ जून २०१३ 

प्रस्तावित / 
ते ३१ मार्च २०१४ प्रलंबित 
उत्कृष्ट 

नाही . 
१ एप्रिल २०१४ 
ते २२ जानेवारी २०१५ 


सूट दिनांक 


६ जून २०१३ ३ जुलै 

२०१५ 
२०१५ 

( म . पू .) 
२७ दिवस रजा 
त्यामुळे देय 
दिनांकास समाप्त 
न होता वाढवून 
दि . २ जुलै २०१५ 
( म.नं. ) रोजी समाप्त होतो. 


११ फेब्रुवारी २०१५ . 


उत्कृष्ट 
२३ जानेवारी २०१५ 
ते ३० एप्रिल २०१५ 
प्रमाणपत्रे 
३० एप्रिल २०१५ 
ते ३० मे २०१५ 
सक्तीचा प्रतीक्षा 
कालावधी १ जून २०१५ 
ते ३१ मार्च २०१६ 
ब + निश्चित चांगली 


२ . 


कु . प्रिती 


उत्तीर्ण 


१५ मे २०१३ ते प्रस्तावित / 
१४ सप्टेंबर २०१३ प्रलंबित नाही . 


२१ एप्रिल 


महादेव 
हिरळकर 


मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
सूट आदेश दिनांक एप्रिल , 
४ सप्टेंबर २०१३ २००८ 
व हिंदी भाषा परीक्षा 


२०१५ 


प्रमाणपत्र 


सूट दिनांक 


१५ मे २०१३ ते 

२६ 
१४ मे २०१५ मे 
११ दिवस रजा २०१५ 
त्यामुळे देय 

( म.पू.) 
दिनांकास समाप्त 
न होता वाढवून 
दिनांक २५ मे 
२०१५ ( म.नं. ) रोजी 
समाप्त होतो . 


१५ सप्टेंबर २०१३ 
ते २० फेब्रुवारी २०१४ 
अत्युत्कृष्ट 
२१ फेब्रुवारी २०१४ 
ते ३१ मार्च २०१४ 


४ सप्टेंबर २०१३. 


प्रमाणपत्र 


१ एप्रिल २०१४ 
ते ३१ मार्च २०१५ 


उत्कृष्ट 
१ एप्रिल २०१५ 
ते ३० एप्रिल २०१५ 


प्रमाणपत्र 


भाग एक ( म.उ.वि.) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४, २०१९ / अग्र ७-१३, शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


( ९ ) 


३० एप्रिल २०१५ 
ते ३० मे २०१५ 
सक्तीचा प्रतीक्षा 
कालावधी 


१ जून २०१५ 
ते ३१ मार्च २०१६ 
ब +निश्चित चांगली. 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना राजपत्रित अधिकाऱ्यांकरिता विहित असलेली मराठी भाषा व हिंदी भाषा उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात 
आली 

असून त्यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांकरिता विहित केलेली विभागीय लेखा परीक्षा व संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे . त्यांचा परिविक्षा 
कालावधीतील गोपनीय अभिलेख व कामाचा मूल्यनिर्धारण अहवाल चांगला आहे. त्यांचेविरुद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी प्रस्तावित / प्रलंबित 
नाही . 

३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी वरील विवरणपत्रातील स्तंभ -८ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकाला समाप्त करण्यात येत असून 
त्यांची स्तंभ-९ मध्ये नमूद दिनांकापासून महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट - अ पदावरील तात्पुरती स्थानापन्न नियुक्ती दीर्घ मुदतीच्या तत्वावर पुढे सुरू 
ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ . नि . साखरकर, 


शासनाचे अवर सचिव . 


१३ 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४, २०१९ / अग्र ७-१३, शके १९ ४१ 

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , नाशिक 
वाचावे. 

( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक 

एडीएम / १८४/ १५६ ( २ ), दिनांक १ ९ मार्च १९ ६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५ / प्र.क्र .१२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४ / ना.पत./ क. १५६/ प्रशिक्षण/ ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत./ डी -४ / पतसंस्था / का . 

क .१५६ / ११ , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे 

आदेश . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा.क्र . ८ -सआ 

वैधा. कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६. 
( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर 

२०१८ रोजीचे. 
( ८ ) मुख्य व्यवस्थापक , आर. के . सिद्धीविनायक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., नाशिक यांचा दिनांक २२ मार्च 
२०१ ९ रोजीचा व १ जुलै २०१ ९ रोजीचा फेरप्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक वि . १/ आरके सिद्धीविनायक पत ./ क. १५६ / २०१ ९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६( १ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , गौतम बलासाने, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक , या आदेशान्वये 
आर . के . सिद्धीविनायक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., नाशिक , ता . जि . नाशिक या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांचे व त्यांचे नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . घनःश्यायम श्रीकृष्ण सिंधीकर 

लिपिक 

वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून 
घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३ , अ -४ , व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग, अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यांस प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक 
६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशाप्रमाणे केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाचा ( Cost of Process ) व शिल्लक रक्कमेचा तपशील संस्थेस न 
चुकता विहित नमुन्यात सादर करावा. 


अ.क्र . 


१ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४, २०१९ / अग्र ७-१३, शके १९ ४१ 

( ६ ) “ मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर " या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

(८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी 

सहकारी बँक / 
पतसंस्था " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( १३) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम, जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व कलम 
१००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. सदर मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणांस दिनांक 
१ एप्रिल २०२० पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची 
सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील. 


नाशिक, 
दिनांक ४ जुलै २०१ ९ . 


गौतम बलसाने , 
जिल्हा उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्र ७-१३, शके १९ ४१ 


१५ 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१ ९ 

अधिसूचना 
भारतीय ख्रिश्चन विवाह अधिनियम , १८७२ ( कायदा क्र .१५ / १८७२). 

क्रमांक भाख्रिवि .२०१५ /१३६/ प्र.क्र . ५० / कु.क.- भारतीय ख्रिश्चन विवाह अधिनियम , १८७२ ( कायदा क्र . १५/१८७२ ) च्या कलम ६ 
व ९ मधील तरतुदीनुसार रेव्ह. थॉमस मथाई, राहणार खोली क्र . २, रुजुता अपार्टमेंट , सेक्टर क्र . १० ओ, वाशी, नवी मुंबई, ठाणे ४०० ७०३ यांना 
या अधिसूचनेद्वारे वेस्टर्न डिस्ट्रीक्ट कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ऑफ द साऊथ इंडिया असेंब्लिज ऑफ गॉड, १०७ पुनीत चेम्बर्स, मॅफको शेजारी, सेक्टर 
१८ , सानपाडा, वाशी, नवी मुबई , ठाणे ४०० ७०५ या नोंदणीकृत चर्चमध्ये भारतीय ख्रिश्चन लोकांचेविवाह योग्य त्या विधीसह लावण्याचा परवाना 
तसेच त्यांना विवाहाचे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार शासन प्रदान करीत आहे. रेव्ह. थॉमस मथाई, यांनी विवाह विधी पार पाडताना उक्त 
अधिनियमातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


उज्वला अ . रणसिंग, 
शासनाच्या अवर सचिव . 


PUBLIC HEALTH DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 001, dated the 21st November 2019 


NOTIFICATION 


INDIAN CHRISTIAN MARRIAGE ACT , 1872 ( ACT No. 15/1872 ). 

No. BhakriVi-2015/ 136 /C.R.50/ F.W.— Under Section 6 and 9 of Indian Christian Marriage Act, 
1872 ( Act No.15 / 1872 ) Government is issuing License to Rv . Thomas Mathai, Add - Flat No. 2 , Rujuta 
Apartment, Sector 10 - A , Vashi, NaviMumbai, Thane 400 703 , for solemnizing marriage ceremony 
in registered Western District Council of Maharashtra of The South India Assemblies of God , 107 , 
Punit Chambers, NearMAFCO , Sector 18 , Sanpada , Vashi 400 705 and issuemarriage certificate , 
he should strictly follow provisions of the above act while conducting marriage. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


UJWALA A. RANSING , 


Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४, २०१९ / अग्र ७-१३, शके १ ९ ४१ 


THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


I 


No. A - 1201 /2019/1880. — The High Court has been pleased to make the transfers and postings of the 
following Judicial Officers - 


Name and Present posting 


New Posting 


(On Repatriation ) 


1. Smt. A. S. Shende, 

Member, 
Industrial Court,Nagpur. 


Principal District and Sessions Judge , Beed 
vice Smt. Prachi P. Kulkarni retiring on 
31st August 2019. 


2. Smt. S.M. Shinde , 

District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Sangli. 


Principal District and Sessions Judge , 
Osmanabad vice Shri O. P. Jaiswal retiring 
on 31st August 2019 . 


(On Repatriation ) 


3. Shri A. G. Bilolikar, 

Member, 
Motor Accident Claims Tribunal,Mumbai. 


Principal District and Sessions Judge , 
Washim vice Shri U. B. Hejib retiring on 
31st August 2019 . 


4 . 


Shri Anil Subramaniam , 
District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Ambajogai, District Beed . 


District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Kalyan , District Thane vice Shri N. M. 
Waghmare . 


II 


The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order as 
shown herein below : 


Name and Present posting 


New Posting 


1. Smt. U.M.Nandeshwar, 

District Judge - 2 and Additional Sessions 
Judge , Sangli. 


District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Sangli vice Smt. S.M. Shinde 
transferred . 


2 . 


Shri A. N. Patil, 
District Judge - 3 and Additional Sessions 
Judge , Sangli. 


District Judge - 2 and Additional Sessions 
Judge , Sangli vice Smt. U.M. Nandeshwar. 


3. Shri D. P. Satawalekar, 

District Judge - 4 and Additional Sessions 
Judge , Sangli. 


District Judge - 3 and Additional Sessions 
Judge , Sangli vice Shri A. N. Patil. 


4. Smt. V.A. Dixit, 

District Judge -5 and Additional Sessions 
Judge , Sangli . 


District Judge -4 and Additional Sessions 
Judge , Sangli vice Shri D. P. Satawalekar. 


5. Shri P. G. Bhosale , 

District Judge -6 and Additional Sessions 
Judge , Sangli. 


District Judge -5 and Additional Sessions 
Judge , Sangli vice Smt. V. A. Dixit . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०१९ / अग्र ७-१३, शके १ ९ ४१ 


१७ 


6 . 


Name and Present posting 
Shri R. V. Jagtap , 
District Judge - 7 and Assistant Sessions 
Judge , Sangli. 


New Posting 
District Judge -6 and AssistantSessions 
Judge , Sangli vice Shri P. G. Bhosale . 


7 . 


Shri S. P. Pol, 
District Judge -8 and Assistant Sessions 
Judge , Sangli. 


District Judge - 7 and Assistant Sessions 
Judge , Sangli vice Shri R. V. Jagtap . 


8 . 


Smt. S. S. Sapatnekar, 
District Judge - 2 and Additional Sessions 
Judge , Ambajogai District Beed . 


District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Ambajogai. District Beed vice 
Shri Anil Subramaniam transferred . 


9 . 


Shri D. N. Surwase , 
District Judge - 3 and Assistant Sessions 
Judge , Ambajogai, District Beed . 


District Judge -2 and Assistant Sessions 
Judge, Ambajogai, District Beed vice 
Smt. S. S. Sapatnekar . 


10 . 


Smt. M. B. Patwari, 
District Judge - 4 and Additional Sessions 
Judge , Ambajogai, District Beed . 


District Judge - 3 and Additional Sessions 
Judge , Ambajogai, District Beed vice 
Shri D. N. Surwase . 


11 . 


Shri N.M.Waghmare , 
District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Kalyan , District Thane . 


District Judge - 2 and Additional Sessions 
Judge, Kalyan , District Thane vice 
Shri A. A. Shaikh . 


12 . 


Shri A. A. Shaikh , 
District Judge - 2 and Additional Sessions 
Judge, Kalyan , District Thane. 


District Judge - 3 and Additional Sessions 
Judge , Kalyan , District Thane vice 
Smt. S. R. Pahade . 


13 . 


Smt. S. R. Pahade , 
District Judge - 3 and Additional Sessions 
Judge , Kalyan , District Thane . 


District Judge - 4 and Additional Sessions 
Judge , Kalyan , District Thane vice 
Shri K. D. Jadhav . 


14 . 


Shri K. D. Jadhav , 
District Judge -4 and Additional Sessions 
Judge , Kalyan , District Thane . 


District Judge -5 and Additional Sessions 
Judge, Kalyan , District Thane . 


Bombay , 
Dated 20th August 2019 . 


S.P. TAVADE . 
Registrar General. 


TT 1. (9.3.fa . ) - 3 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्र ७-१३, शके १ ९ ४१ 

THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 3908 /2019 /1926. — Under Section 28 of the Bombay Civil Courts Act, 1869 as amended by Act 
XLVI of 1977 , the High Court is pleased to invest the undermentioned Civil Judges with the Jurisdiction of a 
Judge of a Court of Small Causes for the trialof suits cognizable by such Courts upto the amountmentioned 
against their names : 


Sr. No. 


Name of JudicialOfficers 


Amount 


6.000 / 


6,000 / 


3,000 / 


1 ) Smt. Maimuna Sultana Moinuddin 

2nd Joint Civil Judge , JuniorDivision and Judicial Magistrate, First Class , 

Gangakhed , District-Parbhani. 
2 ) Smt. Deepikakaur Manmohansingh Gulati 

Joint Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , First Class , 

Aundha -Nagnath , District-Parbhani. 
3) Smt. Pushpalata Dhondiraj Yavatkar 

5th Joint Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , First Class , 

District -Parbhani. 
4 ) Shri Irfan Ali Khan Yousuf Ali Khan 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , 

Hingoli, District-Parbhani. 
5 ) Shri Sachin Shivharappa Khirapate 

Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate, First Class , Sonpeth , 
District -Parbhani. 


3,000 / 


3,000 / 


Bombay , 
Dated 27th August 2019. 


S. P. TAVADE , 
RegistrarGeneral. 


THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 3918 / 2019/ 1926. - In exercise of the powers conferred by Section 260 (i) (c ) of the Code of 
Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974 ) the High Court is pleased to hereby invest following Judicial 
Officers with the powers under Section 260 of the said code : 


Sr. No. 


Name of JudicialOfficers 


1) Smt. Vaishali LaxmikantPandit 

2nd Joint Civil Judge, Junior Division and JudicialMagistrate , First Class , District-Parbhani. 
2 ) Smt. Pushpalata Dhondiraj Yavatkar 

5th Joint Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , First Class , District-Parbhani. 
3 ) Shri Irfan Ali Khan Yousuf Ali Khan 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , First Class , Hingoli , 

District-Parbhani. 
4 ) Shri Sachin Shivharappa Khirapate 

Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , First Class , Sonpeth , District-Parbhani. 


Bombay, 
Dated 27th August 2019 . 


S.P. TAVADE , 
Registrar General. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्र ७-१३, शके १ ९ ४१ १ ९ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A - 1202 /2019. — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to 
grant the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Name and Designation 

Period 
1. Shri D. A. Dholakia , 

Earned leave for 3 days from 4th July 2019 
Principal District & Sessions Judge , Nanded . to 6th July 2019 suffixing holiday on 7th July 

2019 with permission to leave headquarter 
from 3rd July 2019 (A.O.H.) till 8th July 2019 

(B.O.H.). 
2. Shri N. K.Maner , 

Earned leave for 3 days from 4th July 2019 
Judge , Family Court, Latur. 

to 6th July 2019 suffixing holiday on 7th July 
2019 with permission to leave headquarter 
from 3rd July 2019 (A.O.H.) to 8th July 2019 

(B.O.H.). 
3. Shri S. L. Anekar , 

Earned leave for 3 days from 4th July 2019 
the then Principal District & Sessions Judge , to 6th July 2019 suffixing holiday on 7th July 
Solapur now Principal District & Sessions 

2019 . 
Judge , Ahmednagar. 
4. Shri S. S. Shinde , 

Ex-post facto sanction to the Earned leave 
President, 

for 3 days from 4th July 2019 to 6th July 
Maharashtra State Co- operative Appellate 

2019 suffixing holiday on 7th July 2019 . 
Court, Mumbai. 
5. Shri O. P. Jaiswal, 

Ex- post facto sanction to the Commuted 
Principal District & Sessions Judge , 

leave for 7 days from 4th July 2019 to 10th 
Osmanabad . 

July 2019 with permission to leave 

headquarter. 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of theMaharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

( 11) 
Name of the Judicial Officer 

Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period of 

concern Judicial Officers . 
1. Shri D. A. Dholakia , 

Shri S. S. Kharat, District Judge - 1 and 

Additional Sessions Judge , Nanded . 
2. Shri N.K.Maner, 

Shri Y. P.Manathkar, Adhoc District Judge - 1 

and Assistant Sessions Judge , Latur. 
3. Shri S. L. Anekar , 

Shri V. P. Avhad , District Judge - 1, Solapur . 
4. Shri S. S. Shinde , 

Smt. S. S.Kakade , Member ,Maharashtra 

State Co-operative Appellate Court ,Mumbai. 
5. Shri O. P. Jaiswal, 

Smt. N. H. Makhare , District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , Osmanabad 
from 4th July 2019 (A.N.) to 6th July 2019 
(A.O.H.) and with Smt. R. J. Rai, Adhoc 
District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Osmanabad from 6th July 2019 
( A.O.H.) till 11th July 2019 (B.O.H.). 


Bombay , 
dated the 27th August 2019 . 


YOGESH A. RANE , 
Registrar (Insp.ll). 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४, २०१९ / अग्र ७-१३, शके १ ९ ४१ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


ORIGINAL SIDE 


No. G /769 


(1) 
Shri Nandveer B. Dethe , Master (Adm ), borne on the establishmentof the Office of the Official Assignee 
is hereby promoted and appointed as Master and Assistant Prothonotary ( Adm ) in the Pay Matrix Level 
S - 25 of Rs. 78800-209200 with effect from 1st September 2019 on the establishment of Office of the 
Prothonotary and Senior Master , High Court, Original Side , Bombay vice Shri V B. Kadu , Master and 
Assistant Prothonotary ( Adm ). 


( 11) 
Shri S. A. Chachad , Section Officer, borne on the establishment of the Office of the Court Receiver is 
hereby promoted and appointed as Master (Adm ) in the Pay Matrix of Level S - 23 of Rs . 67700-208700 
with effect from 1st September 2019 on the establishment of Office of the Official Assignee , High Court, 
Original Side , Bombay vice Shri Nandveer B. Dethe, Master (Adm ). 


By order and in the name of the Hon ble Chief Justice , 


Bombay , 
Dated 26th August 2019 . 


CHANDRAKANT P.GADDAM , 
Registrar. Original Side , 
High Court, Bombay . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४ , २०१ ९/ अग्र ७-१३, शके १९ ४१ 


२१ 


THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE , MUMBAI 


No. CMM / A - 185 /LEAVE /10/2019. — The Chief Metropolitan Magistrate , Mumbai, is pleased to grant 
the following Judicial Officers leave for the period mentioned against their names. 


Sr. No. 


Name & Designation 


Period of Leave 


1 . 


Three days Commuted Leave from 9th July 
2019 to 11th July 2019. 


2 . 


Shri. P. M.Gupta , 
Addl. ChiefMetropolitan Magistrate , 3rd Court, 
Esplanade ,Mumbai. 
Shri. P.M.Gupta , 
Addl. ChiefMetropolitan Magistrate , 3rd Court, 
Esplanade , Mumbai. 
Shri. S. K.Mungilwar, 
Addl. ChiefMetropolitan Magistrate , 9th Court, 
Bandra ,Mumbai. 


3 . 


Three days Earned Leave from 18th July 
2019 to 20th July 2019 with permission to 
Suffix Sunday on 21st July 2019 . 
Five days Earned Leave from 8th July 2019 
to 12th July 2019 with permission to Prefix 
Sunday on 7th July 2019 , and to Suffix 
second Saturday and Sunday on 13th July 
2019 and 14th July 2019 respectively , and 
also with permission to leave Headquarter 
from 6th July 2019 (A.O.H.) till 14th July 
2019 ( B.O.H.). 
Three days Earned Leave from 1st July 
2019 to 3rd July 2019 with permission to 
Prefix Sunday on 30th June 2019 . 
Two days Earned Leave from 18th July 
2019 to 19th July 2019 . 


4 . 


Shri. S. N. Salve , 
Addl. Chief Metropolitan Magistrate, 22nd Court, 
Andheri, Mumbai. 


5 . 


Shri. S. N. Salve, 
Addl. ChiefMetropolitan Magistrate , 22nd Court, 
Andheri , Mumbai. 


6 . 


Shri. S. V. Kendre , 
Addl. Chief Metropolitan Magistrate, 24th Court , 
Borivali,Mumbai. 


7 . 


Shri. S. V. Kendre , 
Addl. Chief Metropolitan Magistrate , 24th Court, 
Borivali, Mumbai. 


8 . 


Shri. S. B. Bhajipale , 
Addl. ChiefMetropolitan Magistrate , 37th Court, 
Esplanade ,Mumbai. 


Three days Earned Leave from 8th July 
2019 to 10th July 2019 with permission to 
Prefix Sunday on 07th July 2019 . 
Four days Earned Leave from 22nd July 
2019 to 25th July 2019 with permission to 
Prefix Sunday on 21st July 2019 . 
Three days Earned Leave from 24th July 
2019 to 26th July 2019 with permission to 
leave Headquarter from 23rd July 2019 
(A.O.H.) till 27th July 2019 (B.O.H.). 
Three days Earned Leave from 4th July 
2019 to 6th July 2019 with permission to 
Suffix Sunday on 7th July 2019 . 
Three days Earned Leave from 24th July 
2019 to 26th July 2019 . 


9 . 


Shri. I. R. Shaikh , 
Addl. ChiefMetropolitan Magistrate , 38th Court , 
Ballard Pier, Mumbai. 


10 . 


Shri. I. R. Shaikh , 
Addl. Chief Metropolitan Magistrate, 38th Court, 
Ballard Pier, Mumbai. 


11. 


Smt. S. G. Shaikh , 
Addl. ChiefMetropolitan Magistrate , 47th Court, 
Esplanade ,Mumbai. 


Four days Earned Leave from 19th June 
2019 to 22nd June 2019 with permission to 
Suffix Sunday on 23rd June 2019 , and also 
permission to leave Headquarter from 18th 
June 2019 (A.O.H.) till 24th June 2019 
(B.O.H.). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४, २०१९ / अग्र ७-१३, शके १९ ४१ 


Sr. No. 


Name & Designation 


Period ofLeave 


Three days Earned Leave from 25th June 
2019 to 27th June 2019 . 


12 . Smt. S. G. Shaikh , 

Addl. Chief Metropolitan Magistrate , 47th Court, 

Esplanade , Mumbai. 
13. Shri. R. S. Pere , 

Metropolitan Magistrate , 6th Court ,Mazgaon , 
Mumbai. 


14 . 


Shri. R. S. Pere , 
Metropolitan Magistrate , 6th Court ,Mazgaon , 
Mumbai. 


15. Smt. A. H.Kashikar , 

Metropolitan Magistrate , 15th Court, Mazgaon , 
Mumbai. 


Three days Earned Leave . from 22nd July 
2019 to 24th July 2019 with permission to 
leave Headquarter from 21st July 2019 
(A.O.H.) till 25th July 2019 (B.O.H.). 
Three days Earned Leave from 31st July 
2019 to 2nd August 2019 with permission to 
leave Headquarter from 30th July 2019 
(A.O.H.) till 3rd August 2019 (B.O.H.). 
Three days Earned Leave from 17th July 
2019 to 19th July 2019 with permission to 
leave Headquarter from 16th July 2019 
( A.O.H.) till 20th July 2019 (B.O.H.). 
Three days Commuted Leave from 15th 
July 2019 to 17th July 2019 with permission 
to Prefix Sunday on 14th July 2019 . 
Two days Earned Leave from 1st July 2019 
to 2nd July 2019 . 


16. Shri. A. R.Malvade, 

Metropolitan Magistrate , 17th Court, Borivali , 
Mumbai. 


17. Smt. T. N. Jadhav, 

Metropolitan Magistrate , 21st Court, Dongri, 
Mumbai. 


18 . 


Shri. A. V. Kulkarni, 
Metropolitan Magistrate , 23rd Court, Esplanade, 
Mumbai. 


19 . Shri. A V. Kulkarni, 

Metropolitan Magistrate , 23rd Court, Esplanade , 

Mumbai. 
20. Shri. A. B. Shendge , 

Metropolitan Magistrate , 26th Court , Borivali, 
Mumbai. 


Six days Earned Leave from 14th June 
2019 to 19th June 2019 with permission to 
leave Headquarter from 13th June 2019 
( A.O.H.) till 20th June 2019 ( B.O.H.). 
Three days Earned Leave from 24th June 
2019 to 26th June 2019 with permission to 
Prefix Sunday on 23rd June 2019 . 
Three days Earned Leave from 2nd July 
2019 to 4th July 2019 with permission to 
leave Headquarter from 2nd July 2019 
(A.O.H.) till5th July 2019 (B.O.H.). 


Thirty days Commuted Leave from 
11th February 2019 to 12th March 2019 . 


21. Smt. S.N. Shetty , 

Metropolitan Magistrate, 28th Court, Esplanade , 
Mumbai. 
( Then Metropolitan Magistrate ,69th Court, 

Mazgaon , Mumbai). 
22 . Smt. S. N. Shetty , 

Metropolitan Magistrate , 28th Court, Esplanade , 
Mumbai. 
(Then Metropolitan Magistrate ,69th Court , 

Mazgaon , Mumbai). 
23. Smt. S. N. Shetty , 

Metropolitan Magistrate , 28th Court, Esplanade , 
Mumbai. 


Extension of Thirty days Earned Leave from 
13th March 2019 to 11th April 2019 . 


Extension ofNineteen days Earned Leave 
from 12th April 2019 to 30th April 2019 with 
permission to leave Headquarter from 9th 
April 2019 till 26th April 2019 . 


(Then Metropolitan Magistrate , 69th Court , 
Mazgaon , Mumbai ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४, २०१ ९/ अग्र ७-१३, शके १९ ४१ 


२३ 


Sr. No. 


Name & Designation 


Period of Leave 


24. Smt. S. N. Shetty , 

Metropolitan Magistrate , 28th Court, Esplanade , 
Mumbai. 


Two days Earned Leave from 22nd July 
2019 to 23rd July 2019 with permission to 
Prefix Sunday on 21st July 2019 and also 
with permission to leave Headquarter from 
20th July 2019 ( A.O.H.) till 24th July 2019 
(B.O.H.). 
Extension of one day Earned Leave on 
24th July 2019 . 


25. Smt. S. N. Shetty , 

Metropolitan Magistrate , 28th Court, Esplanade , 
Mumbai. 


26. Shri . R. K. Rajebhosale , 

Metropolitan Magistrate , 35th Court, CSMT, 
Mumbai. 


Four days Commuted Leave from 22nd July 
2019 to 25th July 2019 with permission to 
Prefix Sunday on 21st July 2019 . 
Three days Commuted Leave from 20th 
July 2019 to 22nd July 2019 . 


27. Smt. S. R. Sharma, 

Metropolitan Magistrate , 39th Court, Vile -Parle , 
Mumbai. 


28. Smt. A. R. Rahane , 

Metropolitan Magistrate , 40th Court, Girgaon , 
Mumbai. 


) 


29. Smt. P.P. Bharsakade-Wagh , 

Metropolitan Magistrate , 42nd Court, 
Shindewadi,Mumbai. 


30. Shri. S. D.Kamat, 

Metropolitan Magistrate , 43rd Court , Borivali, 
Mumbai. 


Two days Earned Leave from 25th July 
2019 to 26th July 2019with permission to 
Suffix fourth Saturday and Sunday on 27th 
July 2019 and 28th July 2019 respectively , 
and also with permission to leave Headquarter 
from 25th July 2019 till 28th July 2019 
(B.O.H.). 
Four days Earned Leave from 24th June 
2019 to 27th June 2019 with permission to 
Prefix Sunday on 23rd June 2019 . 
Three days Earned Leave from 15th July 
2019 to 17th July 2019 with permission to 
Prefix second Saturday and Sunday on 13th 
July 2019 and14th July 2019 respectively , 
and also with permission to leave 
Headquarter from 13th July 2019 (A.O.H.) 
till18th July 2019 (B.O.H.). 
Three days Earned Leave from 29th July 
2019 to 31st July 2019 with permission to 
leave Headquarter from 26th July 2019 
(A.O.H.) till 1st August 2019 (B.O.H.). 
Five days Earned Leave from 16th July 
2019 to 20th July 2019 with permission to 
Suffix Sunday on 21st July 2019 . 
Nine days Commuted Leave from 1st July 
2019 to 9th July 2019 with permission to 
Prefix Sunday on 30th June 2019 . 
Four days Commuted Leave from 
24th June 2019 to 27th June 2019 with 
permission to Prefix Sunday on 23rd June 
2019 . 


31. Shri. S. D.Kamat, 

Metropolitan Magistrate, 43rd Court, Borivali, 
Mumbai. 


32. Smt. K. K. Shah , 

Metropolitan Magistrate , 45th Court , Kurla , 
Mumbai. 


33. Shri. V. A. Karande , 

Metropolitan Magistrate , 48th Court, Andheri, 
Mumbai. 


34. Shri. V. A. Tekwani, 

Metropolitan Magistrate , 49th Court, Vikhroli, 
Mumbai. 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४, २०१९ / अग्र ७-१३, शके १९ ४१ 


Sr. No. 


Name & Designation 


Period ofLeave 


35. Shri. H. A. Wani, 

Metropolitan Magistrate , 50th Court, Vikhroli, 
Mumbai. 


36 . 


Shri. H. A. Wani, 
Metropolitan Magistrate , 50th Court , Vikhroli, 
Mumbai. 


37. Shri. B. D.Kadam , 

Metropolitan Magistrate , 51st Court, Kurla , 
Mumbai. 


38 . 


Shri. B. D.Kadam , 
Metropolitan Magistrate , 51st Court, Kurla , 
Mumbai. 


39 . 


Smt. J. G. Punawala , 
Metropolitan Magistrate , 54th Court , Mazgaon , 
Mumbai. 


Two days Earned Leave from 24th June 
2019 to 25th June 2019 with permission to 
Prefix Sunday on 23rd June 2019 and also 
with permission to leave Headquarter from 
22nd June 2019 ( A.O.H.) till 26th June 2019 
(B.O.H.). 
Seven days Earned Leave from 6th July 
2019 to 12th July 2019 with permission to 
leave Headquarter from 5th July 2019 
( A.O.H.) till 13th July 2019 (B.O.H.). 
Two days Earned Leave from 24th June 
2019 to 25th June 2019 with permission to 
Prefix Sunday on 23rd June 2019 . 
Two days Earned Leave from 15th July 
2019 to 16th July 2019 with permission to 
Prefix Sunday on 14th July 2019 , and also 
with permission to leave Headquarter from 
13th July 2019 (A.O.H.) till17th July 2019 
( B.O.H.). 
Three days Earned Leave from 22nd July 
2019 to 24th July 2019 with permission to 
Prefix Sunday on 21st July 2019 and also 
with permission to leave Headquarter from 
20th July 2019 (A.O.H.) till 25th July 2019 
(B.O.H.). 
Three days Earned Leave from 20th June 
2019 to 22nd June 2019 with permission to 
Suffix Sunday on 23rd June 2019 , and also 
with permission to leave Headquarter from 
19th June 2019 (A.O.H.) till 24th June 2019 
(B.O.H.). 
Three days Earned Leave from 29th July 
2019 to 31st July 2019 with permission to 
leave Headquarter for the said period . 
Three days Earned Leave from 23rd July 
2019 to 25th July 2019 with permission to 
leave Headquarter from 22nd July 2019 
(A.O.H.) till 26th July 2019 (B.O.H.). 
Four days Earned Leave from 13th August 
2019 to 16th August 2019 with permission to 
Prefix second Saturday and Sunday on 10th 
August 2019 and 11th August 2019 , and to 
holiday on accountof Bakri Eid on 12th August 
2019 , and to Suffix holiday on account 
of Parsi New Year on 17th August 2019 , 
and to Sunday on 18th August 2019, and 
also with permission to leave Headquarter 
from 9th August 2019 (A.O.H.) till19th 
August 2019 (B.O.H.). 


40 . 


Shri. A. A. Dhumkekar, 
Metropolitan Magistrate , 60th Court ,Kurla , 
Mumbai. 


41. 


Shri. S. C. Pathare , 
Metropolitan Magistrate , 65th Court, Andheri, 
Mumbai. 


42. 


Shri. A. P.Khanorkar, 
Metropolitan Magistrate , 68th Court , Borivali, 
Mumbai. 


43 . 


Shri. J. C. Yadav , 
Metropolitan Magistrate , 69th Court, Mazgaon , 
Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४, २०१९ / अग्र ७-१३, शके १ ९ ४१ २५ 


Sr. No. 


Name & Designation 


Period of Leave 


44. Smt. P. B. Yerlekar, 

Three days Commuted Leave from 15th 
Metropolitan Magistrate , 71st Court, Bandra , July 2019 to 17th July 2019 with permission 
Mumbai. 

to Prefix Sunday on 14th July 2019 . 
45. Shri. A.M.Mankar , 

Six days Earned Leave from 17th June 
Metropolitan Magistrate , 72nd Court, Vikhroli, 2019 to22nd June 2019 with permission to 
Mumbai. 

Prefix Sunday on 16th June 2019 , and to 
Suffix Sunday on 23rd June 2019 , and also 
with permission to leave Headquarter 
from 15th June 2019 ( A.O.H.) till 22nd June 

2019 ( B.O.H.). 
46 . Shri. A. M.Mankar, 

Ten days Commuted Leave from 10th July 
Metropolitan Magistrate , 72nd Court, Vikhroli , 2019 to 19th July 2019 . 
Mumbai. 
On return from leave the abovementioned Judicial Officers are re -posted to their respective posts . 

Certified under rule 39 exception 2 (2 ) (b ) (i) of M.C.S. (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posthad they not proceeded on leave during the above 
period . 


Mumbai, 
Dated 6th August, 2019 


M. A. SHINDE , 
ChiefMetropolitan Magistrate , 

Esplanade , Mumbai. 


ATT TC ( 4.3.19 .) - 8 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्र ७-१३, शके १९ ४१ 


BOMBAY CITY CIVIL COURT 


Read.— ( 1) Government Notification Home DepartmentNo. 2346/5 (IX ), 

dated the 14th August 1948 . 
(2 ) Section 139 (c) of Civil Procedure Code , 1908 . 
( 3 ) This Office Submission dated the 5th October 2019 . 


NOTIFICATION 


No. 66 , 67 and 126 of 2017. – Upon Reading the Government Notification Home Department 
No. 2346/5 ( IX ), dated the 14th August 1948 , Section 139 (C ) of Civil Procedure Code , This Office Submission 
dated the 5th October 2019 , I, SHRIVIRENDRASINGH G. BISHT, Principal Judge , Bombay City Civil and 
Sessions Court , Gr. Bombay , as Head of the Department, do hereby Appoint the following Superintendents 
and Sheristedars of this Court for the purpose of" Administering Oath " to Deponents under section 139 (C ) of 
Civil Procedure Code with immediate effect until further Orders : 


Sr. No. 


1 


2 


3 


4 


01 


6 


7 


8 


Name of the Employees 
Smt. SamruddhiNilesh Tipnis , Officiating Sheristedar 
Smt. Sandhya Kishor Giri, Officiating Sheristedar 
Shri Ashish Sudam Madane, Officiating Sheristedar 
ShriKuldeep Pandit Zalte , Officiating Sheristedar 
Shri Sunil Sukhadeo Kanawade, Officiating Sheristedar 
Shri Amrut ShashikantGole , Officiating Sheristedar 
Shri Sanjay Namdeo Rewaskar, Officiating Superintendent 
Smt. Akshata Anil Sawant, Officiating Superintendent 
Shri Anand Kalyanrao Kulkarni, Officiating Superintendent 
Shri Rajendra Tukaram Sonar, Officiating Superintendent 
Smt. Shreya Sandesh Pathare , Officiating Superintendent 
Smt. NileemaMahendra Choudhari, Officiating Superintendent 
Smt. Shraddha Sanjay Sawant, Officiating Superintendent 
Smt. Vidya Tushar Gorhe , Officiating Superintendent 
Shri Ranjan Govind Kheur, Officiating Superintendent 
Smt. Vasudha Arun Naik , Officiating Superintendent 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


VIRENDRASINGH G. BISHT, 

Principal Judge . 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्र ७-१३, शके १ ९ ४१ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत. 


अशा 


गृह विभाग 


दुसरा मजला, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१ ९ 

अधिसूचना 
क्रमांक रापोसे -२२१९ / प्र.क्र . ११८ / पोल -१ अ.- राज्य पोलीस सेवेतील निम्न निर्देशित वरिष्ठ पोलीस अधिकारी स्तंभ-४ मध्ये दर्शविलेल्या 
दिनांकापासून ( मध्यान्होत्तर ) शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत : 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


नेमणुकीचेठिकाण 


सेवानिवृत्तीचा दिनांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


OM 


२ 


३ 


श्री . प्रमोद प्रल्हाद काळे 
श्री . विलास शंकरराव वादिले 
श्रीमती रेखा विजय साळुखे 
श्री . कल्याण नरहरी सुपेकर 
श्री . विकास सखाराम गावडे 


३० जून २०१ ९ 
३० जून २०१ ९ 
३० जून २०१ ९ 
३१ जुलै २०१ ९ 
३१ ऑगस्ट २०१ ९ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


पोलीस उप अधीक्षक , आर्थिक गुन्हे शाखा, अकोला 
पोलीस प्रशिक्षण केंद्र , नागपूर 
राज्य गुप्तवार्ताविभाग, मुंबई 
पोलीस उप अधीक्षक , जिल्हा जातपडताळणी समिती, नांदेड 
पोलीस उप अधीक्षक , जिल्हा जातपडताळणी समिती , 
रत्नागिरी . 
सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 

आयुक्त , बृहन्मुंबई 
उप विभागीय पोलीस अधिकारी, विटा उप विभाग, सांगली 
उप विभागीय पोलीस अधिकारी , लांजा उप विभाग , रत्नागिरी 
सहायक पोलीस 

आयुक्त , 

औरंगाबाद शहर 

आयुक्त, बृहन्मुंबई 
उप विभागीय पोलीस अधिकारी, मुल उप विभाग, चंद्रपूर 
अपर पोलीस अधीक्षक , ओ.सी.बी. ( एटप ) 
उप विभागीय पोलीस अधिकारी , चाळीसगांव उप विभाग , 


सहायक पोलीस 


१० 


श्री . बाळकृष्ण आत्माराम माने 
श्री. विजयकुमार दत्तात्रय भोईटे 
श्री . प्रविण चिंतामण चिंचाळकर 
श्री . राजेंद्र काशिनाथ चव्हाण 
श्री . अमरसिंह भैरवसिंह निंबाळकर 
श्री . बाजीराव बंडू पाटील 
श्री . रामचंद्र तुकाराम गायकवाड 
श्री . सुनिल वसंतराव कुलकर्णी 
श्री . रमेश भगवंतराव तायवाडे 
श्री . सतीश निळकंठ देवरे 
श्री . उत्तम दामोदर कडलग 


११ 


३१ ऑगस्ट २०१ ९ 
३० ऑगस्ट २०१ ९ 
३१ ऑगस्ट २०१ ९ 
३१ ऑगस्ट २०१ ९ 
३१ ऑगस्ट २०१ ९ 
३१ ऑगस्ट २०१ ९ 
३१ ऑगस्ट २०१९ 
३१ ऑगस्ट २०१ ९ 
३१ ऑगस्ट २०१ ९ 
३१ ऑगस्ट २०१ ९ 
३० सप्टेंबर २०१ ९ 


१२ 


१३ 


सहायक पोलीस 


१४ 


१५ 


१६ 


जळगाव . 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


श्री . मुन्नीरखान गुलाबखान इनामदार 
श्रीमती प्रियंका प्रदीप शेलार 
श्री . दिलीप पोपटराव बोरस्ते 
श्री . दिपक जगन्नाथ कुंडल 
श्री . रमेश विठ्ठल सोनुने 
श्री . रमेश रतन पाटील 
श्री . युनूस हासनसाहेब अत्तार 
श्रीमती मेधा जयप्रकाश कदम 


मुख्यालय, लोहमार्ग, नागपूर 
जिल्हा जात पडताळणी समिती, पालघर 
अपर पोलीस अधीक्षक , ओ.सी.बी. ( एटप ) 
सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
उप विभागीय पोलीस अधिकारी, कारंजा उप विभाग, वाशिम 
सहायक पोलीस 

आयुक्त , 

नाशिक शहर 
पोलीस उप अधीक्षक , ( मुख्यालय ) सोलापूर ग्रामीण 
सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 


३० सप्टेंबर २०१ ९ 
३० सप्टेंबर २०१ ९ 
३० सप्टेंबर २०१ ९ 
३० सप्टेंबर २०१ ९ 
३० सप्टेंबर २०१ ९ 
३१ ऑक्टोबर २०१ ९ 
३१ ऑक्टोबर २०१ ९ 
३१ ऑक्टोबर २०१ ९ 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४, २०१९ / अग्र ७-१३, शके १ ९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


२५ 


२६ 


२७ 


श्री . सुशिल शामराव बंगाळे 
श्री . अशोक सुंदरराव सोळंखे 
श्री . सुनिल मधुकर शेजवळ 
श्री . रविकांत विष्णपंत बुवा 
श्री . प्रशांत प्रभाकर कोलवाडकर 
श्री . हरिश्चंद्र गोपाळा काळे 


( ३ ) 
सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
अपर उप आयुक्त ( एटप), राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 
सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
दक्षता अधिकारी, प्रादेशक परिवहन विभाग, मुंबई 
सहायक समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल 
गट क्र . २, पुणे . 


( ४ ) 
३१ ऑक्टोबर २०१९ 
३१ ऑक्टोबर २०१ ९ 
३१ ऑक्टोबर २०१ ९ 
३१ ऑक्टोबर २०१९ 
३१ ऑक्टोबर २०१ ९ 
३१ ऑक्टोबर २०१९ 


२८ 


२ ९ 


३० 


अ . क्र . 


. 


राज्य पोलीस सेवेतील खालील तक्त्यात दर्शविलेले अधिकारी त्यांच्या वैयक्तिक कारणास्तव शासकीय सेवेतून स्वेच्छासेवानिवृत्त 
झाले आहेत : 
अधिकाऱ्याचे नाव 

नेमणुकीचेठिकाण 

सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . नेल्सन पीटर पिंटो 

सहायक पोलीस आयुक्त , मोटार परिवहन विभाग , १ मार्च २०१९ ( म.पू.) 

पुणे शहर . 
२ श्री . राजेश्वर भास्कर घरोटे 

सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी संदेश विभाग , १३ जून २०१९ ( म.पू.) 

पुणे शहर . 
३ श्री . रमेश यशवंत घारगे 

सहायक पोलीस आयुक्त , अंजनी उप विभाग , 

१ ऑक्टोबर २०१ ९ ( म.पू.) 
नागपूर शहर . 
४ श्री. पंढरीनाथ तुकाराम मर्गज समादेशक , भारत राखीव बटालियन क्र . ३ 

१ नोव्हेंबर २०१९ ( म.पू. ) 
( रा.रा.पो.बल गट क्र . १६ ) कोल्हापूर . 


तसेच , राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त ( असंवर्ग) या संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांना शासन सेवेतून 
सेवानिवृत्त करण्यात आले आहे. 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


नेमणुकीचे ठिकाण 


सेवानिवृत्तीचा दिनांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . मधुकर भाऊसाहेब गायकवाड 


पोलीस उप आयुक्त, सोलापूर शहर 


४ ऑक्टोबर २०१ ९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कैलास गायकवाड , 
शासनाचे उप सचिव . 


